प्रति, 


भंडारा जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित सदस्य व fears निमंत्रित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.१६/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० जुले, २०२३. 


पहा :१) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.९६/का-१४८१-अ, दि.३०.१२.२०२२ 
४) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, भंडारा यांचे पत्र क्र. 
जि.नि.स./भंडारा/जि.नि.स. सदस्य/२०२३-२४/८८४, दि.०३.०७.२०२३. 
शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) आणि पोटकलम ३(३) चार (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या ०२ 
सदस्यांची तसेच सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या व जिल्हा 
नियोजनाचा अनुभव असलेल्या ०८ व्यक्तींची “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हा 
नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, भंडारा यांनी उपरोक्‍त sear सर्व 
बंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. भंडारा जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित सदस्य तसेच विशेष निमंत्रित 
सदस्यांची नियुक्‍ती पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्ती रद्द होईपर्यंत यापैकी जे 
अगोदर घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहतील. 

8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०७१०१२०७५४६४१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


igitally si SANJEEV HARISHCHANDRA 
SANJEEV फि 90९१७ 
C DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C 
HA R | SH Cc HAN D RA = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
DHURI Date: 2023.07.10 12:13:09 +05'30' 
(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.९६/का-१४८१-अ 


३. मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, भंडारा यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

७. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर 

८. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, भंडारा 

९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, भंडारा 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा 

१३. निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का-१४८१-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.९६/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.९६/का-१४८१-अ, दिनांक: Io जुले, २०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 


| विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 


(अधिनियमातील कलम ३(३) दोन (ब) अनुसार) 


अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 
णि श्री. सुनिल बाबुराव मेढे, | मु.पो. सनी टावर, खातरोड भंडारा, ता.जि. भंडारा 
लोकसभा सदस्य 
2 श्री. नरेंद्र भोडेकर, मु.पो.बँक कॉलनी, सहकार नगर भंडारा, ता.जि. भंडारा 
विधानसभा सदस्य 


जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य 


(अधिनियमातील कलम ३(३) चार (फ) अनुसार) 


शिव श्री. शिशुपाल नत्थुजी पटले मु.पो. श्रीराम नगर तुमसर, ता. तुमसर, जि. भंडारा 

२ श्री.राजेश (बाळा) काशिवार मु.साकोली, ता. साकोली, जि. भंडारा 

3 श्री. वामनराव आसाराम बेदरे मु.पो.विरली/बुज, ता. लाखांदूर, जि. भंडारा 

शि श्री. नेपाल नामदेव रंगारी मु.पो.एकोडी रस्ता परिसर, सिव्हिल वाड साकोली, जि.भंडारा 
५ | at. राजेश पंढरीराव बान्ते मु.मुरमाडी, पो.लाखनी, ता.लाखनी, जि. भंडारा 

६ । सौ. रेखाताई प्रयाण भाजीपाले  ।मु.पो.परसोडी, ता. साकोली, जि. भंडारा 

७ | श्री. संजय भैय्याजी कुंभलकर मु.पो.तुळसीनगर, खात रोड भंडारा, ता.जि. भंडारा 

८ | श्री. अशोक सदाशिव पटले मु.मासलमेटा, पो. सालेभाटा, ता. लाखनी, जि. भंडारा 


Digitally signed by SANJEEV 


SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 


IN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA 


HARISHCHANDRA DHURI C = IN, S = Maharashtra, O = 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 


D H U RI PLANNING DEPARTMENT 


Date: 2023.07.10 12:13:31 +05'30" 
(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


